भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अंतर्गत 
अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत 
मंजूरी देण्याबाबत. 

तसेच गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित 
अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग 
स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठण. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०२१५/प्र.क्र.४०/१५/तुरुंग-१ 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१५. 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, दिनांक 

१४ ऑक्टोबर, २०११ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अभियो-१३१२/प्र.क्र.३०/पुनर्बाधित १/ 
११-अ, दिनांक १२, फेब्रुवारी, २०१३ 


३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दिनांक 
३१ जानेवारी, २०१५ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ४ मधीळ पोटनियम ५ च्या 
खंड (क) च्या परंतुकानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल 
अशा प्रकरणामध्ये निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन आदेशात फेरबदल करण्यापूर्वी वा तो रद्द 
करण्यापूर्वी शासनाने या प्रयोजनार्थ गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस प्राप्त करुन 
घ्यावी, अशी तरतूद विहित करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांसाठी 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली “निलंबन आढावा समिती” गठीत करण्यात आली होती. सदर 
शासन निर्णयान्वये निलंबन आढावा समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेण्याबाबत आणि समितीची 
शिफारस मा.मुख्यमंत्री यांना सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील २ () येथील 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीऐवजी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अपर मुख्य 
सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या त्या विभागाच्या अखत्यारीतील राजपत्रित 
गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन आढावा घेण्याबाबत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी 
त्यांचे स्तरावर “निलंबन आढावा समिती” गठीत करण्यात यावी, Sa सूचना संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयात नमूद 
केल्याप्रमाणे गृह (तुरुंग विभागाच्या अखत्यारीतील राजपत्रित गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांचे 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०२१५/प्र.क्र.४०/१५/तुरुंग-१ 


निलंबन आढावा घेण्याबाबत प्रशासकीय विभाग स्तरावर विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी “निलंबन आढावा समिती” गठीत करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील 2 (i) येथील 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीऐवजी गृह (तुरुंग विभागाच्या अखत्यारीतील राजपत्रित 
गट-अ व गट-ब च्या अधिका-यांचे निलंबन आढावा घेण्याबाबत प्रशासकीय विभाग स्तरावर 
विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे निलंबन 
आढावा समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (अ. व सु.) | अध्यक्ष 
२. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ृ सदस्य 
३. सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग न सदस्य 
४. सहसचिव/उप सचिव (तुरुंग) | सदस्य सचिव 
2. या समितीने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयातील 


परिच्छेद ०५ मधील कार्यपध्दतीचे पालन करुन निलंबित अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घ्यावा 
आणि समितीच्या शिफारशी असे निलंबन करण्यास अथवा मागे घेण्यास सक्षम प्राधिकारी यांना सादर 
कराव्यात. तद्नंतर निलंबित शासकीय सेवकास सेवेत पुन:स्थापित करणे व अकार्यकारी पदावर 
नेमणूक करणे या संदर्भातील शासन सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


३. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्राप्त झालेल्या व विभागाकडे ९० दिवसापेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या अभियोग मंजुरीच्या प्रकरणांचा, निलंबित अथवा निलंबनाशिवाय 
पुन:स्थापना/नेमणूक करताना अकार्यकारी पदावर नियुक्‍ती आहे किंवा कसे याची तपासणी करणे, 
लाचलुचपत/फौजदारी प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा केलेल्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करणे या 
बाबींचा आढावा घेऊन संबंधितांना जलद निपटारा करण्याबाबत कार्यवाही करावयाच्या सूचना 
समितीने द्याव्यात. 

४. क्षेत्रीय स्तरावरील गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांबाबत अभियोग दाखल करण्याच्या 
प्रलंबित प्रकरणांचा उपरोक्‍त समितीने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आढावा घ्यावा व 
त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्य सचिव तसेच अपर मुख्य सचिव (गृह) यांना प्रत्येक महिन्याच्या दहा 
तारखेपर्यंत पाठविण्यात यावा. 


५. वरील सुधारणांव्यतिरिक्‍त सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील 
शासन निर्णयामधील अन्य तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्या तश्ञाच लागू 
राहतील. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०२१५/प्र.क्र.४०/१५/तुरुंग-१ 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९३०१२४६२०१७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


1 |. Pawara 
ays | N Q DN: CN = Jaysing L Pawara, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
awa fa OU = Deputy Secretary 
Date: 2015.10.05 16:51:16 
+05'30' 
(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१ मा.राज्यपालांचे सचिव 

२?) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 

३) प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहायक 

४) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई 

प) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई 

&) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

७) प्रबंधक, मा.लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
८) सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९) सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१०0 अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ सामान्य प्रशासन विभाग (99-31), मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


